राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेकडून 
आरआयडीएफ मालिका-२७ अंतर्गत ग्रामविकास 
विभागाच्या मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या ५० 
ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांना मंजूर करण्यात आलेले 
रु.१००.०५६८ कोटी कर्ज स्विकृतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२१/प्र.क्र.५८/अर्थबळ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१० फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा :- महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक, पुणे यांचे मंजूरी पत्र क्र.एनबी/ 
'एमआरओ/ एसपीडी/९२१३/३॥)7-१२१ (७)/आरआयडीएफ-)७/॥(महाराष्ट्रो/१००- 
आयएससी/२०२१-२२, दि. २१/०१/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन पत्रासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद असलेले ग्रामविकास विभागाचे मुख्यमंत्री 
ग्राम सडक योजनेचे ५० प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) 
महाराष्ट्र शासनास ग्रामीण पायाभूत विकास निधी टप्पा XXVII (आरआयडीएफ-)०९/॥) अंतर्गत वरील 
वाचा येथे नमूद केलेल्या मंजूरी पत्रान्वये एकूण रु.१००.०५६८ कोटी (रुपये शंभर कोटी पाच लाख 
अडुसष्ट हजार फक्त) कर्ज देवू केले आहे. सदर कर्ज योजनेचे स्वरुप थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे:- 
(१) सदर कर्ज यासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद ग्रामविकास विभागाचे मुख्यमंत्री ग्राम सडक 
योजनेचे ५० प्रकल्प दिनांक ३१/०३/२०२४ पर्यन्त पूर्ण करण्याकरिता उपलब्ध आहे. 


Q) नाबार्डकडून पुढील निदेश दिले जाईपर्यन्त कर्जावरील व्याज २.७५ टक्के दराने कॅलेंडर वर्षातील 
दर तीन महिन्याच्या कालावधीनंतर देय आहे. 


(३) ज्या प्रकल्पांकरिता हे कर्ज मंजूर झाले आहे, त्या प्रकल्पांवर दिनांक ०१/०४/२०२१ पासून प्रत्यक्ष 
झालेल्या खर्चाच्या आधारे देय असणारी कर्जाची रक्‍कम नाबार्डकडून मंजूर केली जाईल. प्रत्येक वेळी 
काढण्यात येणारी (शेवटच्या हप्त्याखेरीज) कर्जाऊ रक्‍कम ही रुपये एक लक्षच्या पटीत असेळ आणि 
प्रत्येक मागणी ही रु.१० लक्ष पेक्षा कमी असणार नाही. 


(४ प्रत्येक वेळी काढण्यात येणारी कर्जाची रक्‍कम ही कर्ज परतफेडीकरिता स्वतंत्र कर्ज आहे असे 
समजले जाईल. प्रत्येक वेळी काढण्यात येणा-या कर्जाची परतफेड सात वर्षाच्या आत पाच समान वार्षिक 
हप्त्यात करावयाची आहे. या सात वर्षाच्या कालावधीमध्ये सुरुवातीचा दोन वर्षाचा सवलतीचा कालावधी 
(ग्रेस पिरिओड) समाविष्ट आहे. 


(५) नाबार्डच्या मंजूरी आदेझ्ानुसार प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता शासनाचा सहभाग अधिक नाबार्डकडून 
उपलब्ध होणारे कर्ज अशी एकूण आर्थिक तरतूद प्रथम शासनाकडून केली जाईल. त्यासाठी आवश्‍यक 
ती अर्थसंकल्पीय तरतूद विहित वेळेत व विहीत मार्गाने करावयाची दक्षता ग्रामविकास विभागाने घ्यावी. 
प्रत्यक्ष खर्च झाल्यानंतर, नाबार्डकडून मिळणारी कर्जाची रक्‍कम प्रतिपूर्ती स्वरुपात घेण्यात येईल. 


शासन निर्णय :- 


(अ) शासनाने या संदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२१/प्र.क्र.५८/अर्थबळ 


(१ नाबार्डने आरआयडीएफ-२७ अंतर्गत ग्रामविकास विभागाचे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे ५० 
ग्रामीण रस्ते प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता मंजूर केलेले रु.१००.०५६८ कोटी (रुपये se कोटी पाच 
लाख ASUS हजार फक्त) रकमेचे कर्ज शासनाने स्विकारार्ह ठरविले आहे. 


(२) नाबार्डने त्यांच्या दिनांक २१/०१/२०२२ च्या पत्रात विहित केलेल्या अटी व at शासनाने मान्य 
केलेल्या आहेत, तसेच नाबार्डने केलेल्या सूचनांची नोंद शासनाने घेतली आहे. या कर्ज योजनेकरिता 
वित्त विभाग समन्वय विभाग म्हणून काम पाहील. 


(3) शासन नाबार्डला प्रस्तुत कर्जावर सध्या २.७५ टक्‍के प्रतिठठात प्रतिवर्ष या दराने व्याज अदा करेल. 
व्याजदराबाबत जे काही निदेश नाबार्डकडून वेळोवेळी प्राप्त होतील त्यानुसार शासन नाबार्डला व्याज 
अदा करेल. व्याज दर तिमाही कालावधीकरिता एकूण कर्जाच्या शिल्लक रकमेवर देण्यात येईल. कॅलेंडर 
वर्षाच्या प्रत्येक तिमाहीनंतरच्या महिन्यातील पहिल्या तारखेस व्याज देय राहील. जर व्याज थकीत 
राहिले तर थकीत दिनांकापासून त्यावर त्यावेळी अंमलात असलेल्या व्याजाच्या दराने व्याज देण्यात 
येईल. 


(४) ज्या प्रकल्पांकरिता कर्ज मंजूर झाळे आहे, अशा प्रकल्पांवर सन २०२१- २२ मध्ये दि.०१/०४/२०२१ 
पासून आतापर्यंत प्रत्यक्ष केलेल्या खर्चाचे प्रतिपूर्ती स्वरुपातील मागणी अर्ज/ दावे नाबार्डकडे सादर 
करण्यात येतील. 


(५) कर्ज काढण्याच्या दिनांकापासून सुरुवातीची दोन वर्ष सवलतीचा कालावधी (ग्रेस पिरिएड) म्हणून 
समजण्यास नाबार्डने सवलत दिली आहे. या सवलतीच्या कालावधीमध्ये कर्जाची परतफेड न करण्याची 
मुभा नाबार्डने शासनास दिली आहे. हया सवलतीच्या कालावधीची सोय उपलब्ध करुन घेण्याचे 
शासनाने ठरविले आहे. त्यामुळे प्रत्येकवेळी काढण्यात येणारी कर्जाऊ रक्कम हे एक स्वतंत्र कर्ज राहील 
व कर्जाची परतफेड दोन वर्षाच्या सवलतीच्या कालावधीनंतर पाच वर्षामध्ये समान हप्त्यात करण्यात 
येईल. 


(६ नाबार्डकडून प्राप्त होणाऱ्या उपरोक्त कर्जाच्या समन्वयासाठी प्रशासकीय विभागस्तरावरील 
समन्वय अधिकारी म्हणून उपसचिव/सहसचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची व क्षेत्रीय 
स्तरावरील समन्वय अधिकारी म्हणून अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) पुणे विभाग, पुणे यांची नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. प्रशासकीय विभाग स्तरावरील व क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसंबंधी सर्व जबाबदारी संबंधित समन्वय अधिकारी यांची राहील. 

(७ या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद ५० ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांची कामे दि.३१ 
मार्च, २०२४ पूर्वी पूर्ण करुन, त्याबाबत काम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र ग्रामविकास विभागाने नाबार्डला ३० 
एप्रिल, २०२४ पर्यंत सादर करणे बंधनकारक राहील. 

@ नाबार्डकडून मिळणा-या उपरोक्‍त कर्जाबाबत अनुसरावयाची अर्थसंकल्पीय लेखांकन पध्दती 
शासन निर्णय, क्रमांक-अर्थऊ-१०९७/प्र.क्र.३४/अर्थबळ, दिनांक २७/०३/१९९८ च्या जोडपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


(क) (9) नाबार्डकडून आरआयडीएफ- xxvil खाली ग्रामविकास विभागाच्या प्रकल्पांकरिता 
मिळणाऱ्या कर्जाच्या बाबतीत "नोडल ऑफीसर" म्हणून सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे यांची 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२१/प्र.क्र.५८/अर्थबळ 


नियुक्ती करण्यात येत आहे. शासन निर्णय, क्रमांक-अर्थऊ-१०९५/ प्र.क्र.८४/अर्थबळ, 
दिनांक १२/०२/१९९६ मध्ये पृ.क्र.४ वर "(क)" पुढे नमूद केल्याप्रमाणेच नोडळ ऑफीसरच्या जबाबदाऱ्या 
व कर्तव्य राहतील. 


(२) प्रस्तुत प्रकरणी परिचालन अग्रीम घेण्याकरिता शासन अनुमती असून, याबाबत समन्वय अधिकारी 
तथा सह संचालक, ले. व को. पुणे यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही प्राधान्याने करावी. 


(३) कर्जाची परतफेड करणे व कर्जावरील व्याज प्रदान करणे याकरिता लागणाऱ्या रकमा संबंधित 
लेखाशिर्षाखालील तरतूदीतून काढण्याचे अधिकार सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे यांना प्रदान 
करण्यात येत आहेत. रकमा काढण्याच्या मंजूरी आदेशावर सही करण्याचे अधिकार"नोडलळ ऑफीसर" 
तथा सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे यांना अथवा ते ज्या अधिकाऱ्यास प्रदान करतील त्या 
अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात येत आहेत. नोडल ऑफीसरकरिता विहीत केलेली कार्ये योग्यप्रकारे केली 
जात आहेत, यावर संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई हे देखरेख ठेवतील. 


(ड) सदर झासन निर्णय ग्रामविकास विभागाच्या सहमतीने काढण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०२१०१५५२३२०१०५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ANIL RAJARAM 
RANE 


(अ. रा. राणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
3) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७ सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, 
मुंबई. 
८) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
९) मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
१०) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१३) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय, मुंबई, (५प्रती ) 
१४) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक्स क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक,नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-४०० ०२०. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२१/प्र.क्र.५८/अर्थबळ 


१५) इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 

१६) नॅशनॅलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई. 

१७) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

१८) बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.पी. भवन, प्लॉट नं.८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी 
चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

१९) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राज भवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-०४. 

२०) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-२८. 

२१) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८. 

२२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२४) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग व प्रधान सचिव/ उपसचिव/सहसचिव, ग्रामविकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२५) संचालक, SA व कोषागारे, मुंबई-४०० ०२१, 

२६) सह संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-०३२, 

२७ सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग, पुणे. 

२८) डेप्युटी जनरल मॅनेजर, राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबाडी, ५४ वेलस्ली रोड, पोस्ट 
बँग नं.५, शिवाजी नगर, पुणे-११, 

२९) क्षेत्रीय समन्वय अधिकारी, ग्रामीण पायाभूत विकास निधी प्रकल्प तथा अधीक्षक अभियंता, 
(प्र.मं.ग्रा.स.यो.) पुणे विभाग, पुणे 

३०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ नाशिक. 

३१ कक्ष अधिकारी, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

३२) कार्यासन व्यय-१५, अर्थसंकल्प-१२, अर्थसंकल्प-१६, प्रशासन-४, HT व हमी नियंत्रण कक्ष, वित्त 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३३) निवड नस्ती, कार्यासन अर्थबळ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Sp GCedopsaquysuenchins yedaap suas) 3 


गो] “\stq indeusy 


99°Le1 ४901५ द£५५८ ८६६५८ 0६8६9 000 000 ०0६8६9 008 indeusy inqey गृ], peoy ipemopemeygd 10९१], woesueg €€Z-HS gladouahodboouseceed oe 
yosurH mie z 
00'टट 86'८8 66°Eb 66°Eb 36601 00°0 000 36601 Og Tt yosuly, yosuty “ysIq OSUTH ‘TRL 009/1 0) 00/0 UNYoUTYD ० 10-YdO २३२0१0१०00 दद दच is 
+ व व ू शि हू र र टे ‘ य peed फत bS0000000000009zz0z%d ford 
oz ob ट8'09 1708 1708 ट010ट८ 00०0 00-0 zoos 0६६ epoled pesg| ‘epojeg [el peoy (Nsemayeyd) Nsemareumnyy ०1, ट9 - HS 
psag व 
००१० ea Loe owe peeg peeg प्त 0००६ ]RL 0९० Nsemaleyq - eyepueyy ०1, 9S - HS EsCDODOSOORONCO sedeH o 
00°0 96°S61 oes uoe3é0s peqesueiny| peqedueiny "jsiq uorsAog [RL eypqeieyeW OL ipempedung espononneuandagsenad 3 
र न ऱ् ; : सक 190000000000009ढ0दतृ Lt 
00°0 br6ce Sgt uoesAos peqesueiny ySIq १०९३405 "TRI, 1०1० 1शत 0 LIRMIH-epetpy[OW 
- : : 2 र कता 0S0000000000009zz0%d gr 
000 83°8gt SLE indefie, peqesueiny qsiq andefie, ‘ey ipemumepns ०], (10041५5) H @SZ-HN 
Indejos 
पंगत “epewMIeyY [RL ००१ 9०० rpinyyeg ‘YoY ‘Tpempey 670000000000009८००दत ST 
000 z9°Sz6 oS br शषशप्पाशएभ्र Indejos ० Zo-Y,L WOY 0९० jo sdueusyuIeW 9 UONepeIsdy 
F ‘i F were 8boo00000000009zz0zq bt 
000 Sobor ore ueyeg BIEYeS ysiq uejeg [९], peoy ipemieyayeg 0} (aynyeg) z8-yT 
Tpsueg शत “eapem [९]. पपू 
ooo een qe | apa uBues| annoy orspenpoyren Wed ya कणा ण ueseyq अपाग्ध| — “FOCPCPQQQQOO09e"0ed | Ft 
4 ; sues कात “Bare, 9b0000000000009zz0z%d टा 
००० श४ट'09 ore em[eM 1p3ues T2L peoy nsem [ednser avypel yey 01 poyysndey 
: Z चात पाण्या eG ५४००००००००००००१दट०दत Ir 
00-0 6z°€0% yesey indeyjoy yesey [2] 0९०1 eppy IWsy OL ‘Yq ००1९५९७ 0} 19- YAO 
indeyoy “Isiq ‘[edey 1९], 0Z0/b 0) 009/६ ‘009/€ 01 bboo00000000009zz0zq 
8५६0६ 876८६ ट0'४ 2), गात९एप०ज| 00/0 0९० epemprweyy ०) anjtuag ० ४श९१०(] 1९/१५५५००)०प9 
धत 4 ही वी गा घटले पात ६४००००००००००००५१दट०टत 
8६€'७॥] LeSbr jesey indeyjoy| ‘pesrepnyg ‘Te, reseunyeys 0} epeumng 100u8ury] Zg-yqo 
5-४ a रं ल री क ग तपा ट70०000000000009८ट0०दटव 
oS bos टःठ्ठा ट9'५५८ ८9५५८ pesiepnyg indeyjoy} “Isiq ‘pesrepnyg ‘ey peoy ipemastys 0} uoespey 6८ HS 
५१'8६ "5 अ 2 “¢ टू र é द pail 2 1h0000000000009zz0zqg va 
9'8६ 19° bSt ०६'८८ ८ट'६6 ore pegiepnyg indeyjoy ysiq ‘pediepnyg [ep peoy 1९.५० 0} apemepusyg 
aundg 
:ysiq ‘Heurereg : [ey “Eg YA Ipempemjny ०1, [0९११-९० 0b0000000000009zz0%g 
8८6८ ठा*6£६ ५५65 88'86६ 8886६ 0०8४7 पशपाष्ट्यश्च् S YA Wo peoy jo ००पश्‍प०)प[९॥ 99 प०1९ए९13त[] 
aun : पगड ‘Neureleg 
: eyNyey ul 09/५ uy 0} 000/0 ury (peoylaesues 6£0000000000009zz0z¢4 Ss 
-olepued p]O)peoy aiepueg 01, (1eseuedpyy) 
1ट'09 ६80४८ गा70टा ab oz ४०10६ ४0०10६ Svs newmereg गप्पात bgI-YdO Woy 0९०१ jo ०3प९पण९॥ 29) UOTepeIsdy 
aund : 1sIq 
‘Heureieg : [९], 0०८॥ ury 0) 000/0 ury odng 1९५९१०७ gE0000000000009zz02%d b 
Orie or ret 0z'z9 yar) oS°SSt oS'SSt ०८" neueieg OL 09-HS Woy ९९०१ jo ००पए९प०)प[९]॥ 29 UONepeIddy 
ound : \siq ‘Heuleieg 
: [BL 006/1 OL 00/0 ury ‘peoy ipemroyuey ‘Qsemipey LE0000000000009zz0zq € 
09'98 प्पश्ाश्च् OL IzI-HS Woy peoy jo 9०परप०प९ 2 प०॥९ए९18त[] 
aung : शत ‘Neuleseg : jet, 000/S Of 00/0 
पज ‘peoy NYBM- पश eqeqarys - ysemurepey ०], (९९पत 9€0000000000009zz0zd 
८808६ 00'5 neumeieg ound 8) IZI-HS Woy peoy 10 ००प९प)ण९॥ 29 ण०1९९18त[] 
aun : sig ‘ewrereg : [ey ‘000/r 01, 00/0 WH 
peoy fepdoyp -Ipemarequioyy ०1], ([0००प०७ पप ayeYpNy) SE0000000000009zz0%d 1 
oL b6z ewmeieg गणात SII-HS Woy peoy Jo ००पशा्पा९ ४ प०1९७९13त[] 
SLOALOUd GVOU 
Das घा टा णा Z 9 ¢ v = z T 
TWEOL | ve-tzoe | be-ez0e | omy 1zOT ETE ३3५०३ 
पगफ़ावा.पप०७) uO SB 3903 oy dn ysoo pofoig (wy) 
"108 JOYyLIN ऑप Fan soured =| oamyrpuedxg | गवाभ्षा3पा | paiwpdn | wsueqy BynyTeL PLOsIG poeforg ay) JO owen CON 31व) G19 forg ON’S 
apersya) (ASSN) 'उ१०त fey AeYyoueg 2g UsUIdO]IA0q JeANy : 1१०0 SuQusweduy 


रवपपृ५९वएपृ९॥ए - २९५५ 
TIAXX ACTA - Sulseyd pur sprejog [eoueury - spofoag 0९०१ [छयाझ 
1 ¥1NGaHOS 


क 


रभ ठततण्या$७0॥॥५$०९१९/॥$ 4९03305/390 3 


पिरणप्पफ-0097 passn]a.t aq 11२07 UNO] ay] प्पग्प ‘Bursvyd fo ७००प० 3००॥०-१व ay} ०917१००२९० ०३ १० $l JUIUULLIAOD 2IVIS ०पा fT, 


ot 10Sz g9°Sooor £L°200S 16°c00S go-LoSar 00'0 0o°0 8०'£०५डा ८ॉ”?"ट८ा WM NI SdaVOU TV.LOL | 
| 
Simpnypurs शत [ePNy-[eL ‘peoy ipemsuryen S 
Lv 6b o£961 ५६86 ५६86 LgSbz ००० 00'0 Le Sbe ogé jepny sinpnypurg Ipemivsuryq iysemeg OL sueueyureyy 29 प०॥एए९18१[] 1 ६ कर 
sinpnypurg 
पळत epNsua, [RL OO€/z 0} OOT/T UY UT Aepeaag ayoeBurT €g80000000000009zz0z¢4 6b 
ge err 69 TL 6g tL ६ट'6८ ००'0 ००० ६ट'6८ oz रशगा8प3,५ 8.गा[॥प0)प5 प्परा७,॥ PINpPUOY [०परपूभ 9 Lg ९ऐण९1प०प्पप२१०1तप][ 
HseUIeY पडत PIU Z800000000000092z0: b 
9g Tor €6°0S €6°0S ceLet 00'0 00'0 ट£€८टा oot poy uiseujyeY| [९], peoy [शण ० pen Jo soueurejyurew pure प०॥९७९18त[) oe Oana 8 
uiseuyey “ysiq उ९3एपा [ey (9I-YA) peoy reMmyYysauyar 
€L-6gT १876 ८876 gu ez 00'0 00°0 gu Lez SS-z reseyny uriseujey Ol [NieypuoY Inpy jo adueuajurew 2» ण०1९७९180[] TRO peo GeCoNI gos zcCed ee 
“reysyed “ISIC ese, “[eL (161- YA) 0९०1 uolueiey ० 0g0000000000009zz0z4 9b 
ठा" SSL ५४१८ ८88८ 00'0 ००'०0 ८882 ५५'ट 1९५९, यएपुठष्व| ([९५९य[प5) 185 Woy 0९०1 jo 93पएप०प[ए॥ 9 प०॥९७९18त[) 


; WIYseA त PIOURY [टा 


प्पाप$९॥॥ त ख०पश 
॥1*दट6ट ore एय०पशु९ Wyse, 


‘JRL ‘bz-y'T peoy eroueyq ० erndeg jo uonepessdy 
z gli ore सराश[श्‍पशापठ ॥ए९१०१7प्प्फ 1९१९ नत छत एप्ापठ ‘TRL peoy ueqy OL €z-ydo 


> 
त्य 


6८0000000000009दट०दत 


य 
ea 
oe} 

i 


$679 कक Lyre Lg°gZ 00'0 000 
४८६६८ क. वि छा'ट6ट 


६८9 
7785 


0४१0५ ट90ट गाड el ट0'ट9ट 


+ 
vr 


g40000000000009zz0zg 


x 
° 
० 
ळ्‌ 


00000000000096z0zqd 


9£0000000000009zz0zq 


a 


S ६ट-धत0 
प०ए९१[९[*' 
पत ‘pempog ष्ट, ।0६६/॥ OL 008/9 Wory (ZE YAO) peow 
epayysereg OL anfey 10 aoueuayurey pue uorneprssdy 
any- sid (ज९- [BL 9E WA 0००६ oot/S 0} 000/0 
wy (1epueweyq pure jeyyA) Weg epueweyg ०1 sueyreg 
एपृ९1९॥१ 
‘ISIC ‘VeysuesurH ‘TRL peoy ए०पप९्ट्र ०) [९१९७पश L9z-HS 
eyplem 
पत ‘Toad [el peoy uoesjedung 0} odeg epeyouryy 

Indsen त ‘yawey [el peoy isueyy 0} indeypuig 
IndseN “jSIq JauORS [९], peoy InyfaM 0} 69-HN 


neaerary: 


2 


00°0 कीं साश[एपभाप) 1ए९१९पा७ गत खश[एपभाप? ॥ए1, peoy ग.पवप्प०], 0], 


५८००००००००००००१दढ०दत 


6 


ण 
| 
i) 


ree 


awe] aden 


2 
च्या 


४८००००००००००००१०दटत 


00"0 T 


a 
oO 


000 

00°0 गं 

00'0 b 

00°0 न 
0 

00'0 “¢ €40000000000009zz20zq 


00'0 


दष्टटड 0६68 [Sobb [Sabb ट१ पा 
ह OER [4otr = [goth 6 Por 


69°Lb cz 6ll 


8 


zZ0000000000009zz0zq 


ioe] 
oO 


1400000000000092c0¢q 
0£0000000000009¢z0z¢q 


boot 


Gi pee i's) n a ite) Oo 
Ro} Koo} be! i 2 ice) 
Hl6 ° 6 
38६ a se & 

a N >] 


॥ 
aN 


> 
oO 


690000000000009zz0z4 


eIpuoy शत [णाय भृण ९5 ‘Tey ५८ YA peoy 
tuntry yepes eIpuoy} tecedieyury ० 6Z- YW Jo ००पएप०1प९0॥ 19 JUaWIAAOIdW] 
eIpUoy पनत UoRsUTY 1९1, 9S-YA peoy एरपप्ण्श 


च 
= 
S 


९४ 
Nn 


tS 
ae 
2 
ao 
<4 


Ga) 
र 
प 


uoesury 


- ISdIg - TOURYquINyY jo sdueUa] UIE 3) JUaUIAaACIdW] 


890000000000009z20Eq 


oO 


७. ७०७ 2 ot a + 
NA lapal o ine) oO + 


7५9६०६ ore | पाष्वशातर| [०7प3७९७ ॥0०वप०९७ “jsiq Wedeyg [el peoy खरभत 9 एपाग्व ८90०0०0000090009दढ०दत 
०००0 ६ट'४०ट Soe iyedengq Youyopey} youryoped “isiq wedengq ‘yey peoy seuysnry 9 ypedeng PO MORO OOHORO NIECE 
4 - “ 5 pen oi का कच $५9००००००००००००१दट०वत 
००'0 shige 00'5 uedidpuoy indeipuey9 शत wedidpuoy [ey ‘epuemtyD ० (1०९9) 69€-HS 
erepueyg “sid Inpueyyey ष्ट, = 
६०४५६ ठ0०'9 iInpueyyey elepueyg Ul peoy Ipreg [एप्प] UoRs10g प०९8प*०प९]॥ 0} PSE-HS | 
0070 z9°gZ ठ्दा रपाण्श्‌ eues euler शत एपापश 1९], pueyyny eso ० gS-YyqO '90000000000009zz0%d 
00°0 टट'०८ (0 uepereyoug euer euler’ 1शत Uepieyoug [RL purer 0} गाढ HS %90000000000009z%z0%q 
luryqieg गत jemury [९], 59/ट 
vet cb gb ट्ट lobe ६५०9 00°0 000 €S-09 Zrt 1९/५पए]५ [पशपृवाश्‍व OL 00S/T yO ए०पश॥ OL Sz-YqW peoy jo प०॥९७९18त[) ach ase Le 
Tueyqieg शत payyesuey - [ey OO€/z ०1, e 
१६६८ ठट'६6 199४ 199 €S-gtt 00°0 000 €S-gtt ०8 payyesues lueyqieg|00S/o पज प०९8०एवत OL 9T-HSIN Woy peoy 10 uonepessdy, Spon ooHONgoROUAE sled 9 
lueyqied ॥शत payyesuey - [९], 00Z/z ०1, 000/0 कठ 2 = 
gaze ४६'8टा Lrbg Lvbg cb ogt 00°0 ००" टा”09ा ०८'डढ peyyesuesy lueyqied| Wy Ipema[sues ०], Ipemapuayg wo peoy jo uonepessdy, Benonoeegnoopogec ded ae 
peqeuewso 
“ysiq Wel[ey [९], ०0०/ 0} 00/0 ury (vy) euepnes 8S0000000000009zz0zg be 
18'६6 दट'४८४ 19८8६ 19८8६ ६०696 0०'0 ००० €0°696 00 wey[ey peqeueuiso} eindispemy uorsuesurpy 019६ HS peoy jo uonepeisdy, 
es aie र . ; ह व 7 F रि PopueN “Std £S0000000000009zz0zq धट 
1६'9डट ६ट'5$0ठा 19'ट5 ट9'ट५ bS-TEt 000 00°0 bS-TEt 98T anyeyy pepueN] nye [BL IntYs 0} 90 - YW Woy peoy jo uonepessdy 
1 1 डा प्रा ठा 6 8 ८ 9 ¢ v = rd [a 
TWLOL Pe-b20e) || Ba-e20e 10a tr IzOz"E1E yso9 
uonnqLnuo) uO $B 1903 oj dn 4soo pefoig (am) ह 
“OD WYN पठत AGI sourreg =| sinupuedxy | aiqrsyaut | paiepdn | पाप eynyeL PLsIG pafosg 3प Jo ३प्पर CON 31व) ता Pafoag ONn’s 


